नवीन रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग 
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वे मार्ग 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय HATH: आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१९/भाग-१/रेल्वे कक्ष, 
२रा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: १४ जुले, २०१५. 
वाचा : - शासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-०९०९/१०५८/प्र.क्र.२१३/परि-५, दि.१९ फेब्रुवारी, २०१०. 


प्रस्तावना : - 

राज्यातील ग्रामीण विशोषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गति मिळावी व लवकरात लवकर हे 
प्रकल्प पुर्ण व्हावे हा दृष्टिकोन समोर ठेवून अज्ञा प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने ४०% ते ५०% आर्थिक सहभाग 
देण्याचे धोरण स्विकारळे आहे. त्या अनुषंगाने वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्याच्या 
प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने ४०% सहभागा संदर्भात निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रकल्पाच्या तत्कालीन एकूण 
रु.६९७ खर्चाच्या ४०% म्हणजे रु.२७९ कोटी आर्थिक सहभाग राज्य शासनाने देऊ केला होता. त्यानंतर सुमारे ५ 
वर्षाच्या कालावधित प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात विविध कारणांनी वाढ झाली आहे. प्रकल्पाचे रु.२५०१.०५ कोटी 
खर्चाचे सुधारीत अंदाजपत्रक रेल्वे मंत्रालयाच्या मान्यतेच्या अधिन आहे. आता रेल्वे मंत्रालयाने मान्यता देण्यापूर्वी 
राज्य शासनाकडे सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची व त्यानुसार राज्य शासनाच्या ४०% हिइ्झाची रक्‍कम 
सहभागापोटी देण्याची विनंती केली आहे. सद्द:स्थितीत प्रकल्पाचे ३०.५ किमी मार्गावरिल भूमि अधिग्रहण पूर्ण 
झाले आहे. उर्वरित अधिग्रहण जिल्हा वर्धा व यवतमाळ येथे प्रगतीपथावर आहे. दीर्घ मूदतीची बांधकामे 
प्रगतिपथावर आहेत. . दिनांक ३१/०३/२०१५ पर्यंत राज्य शासनाने प्रकल्पाकरिता रु.५५ कोटी निधी वितरित 
केला आहे. प्रकल्प सार्वजनिक हितार्थ राबविला जात असल्याने तो पूर्णत्वास नेणे गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमिवर 
रु.२५०१.०५ कोटीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याचा व त्यानुसार राज्य शासनाच्या सहभागाची रक्‍कम 
रेल्वे मंत्रालयास वितरित करण्यास सहमती देण्याचा विषय राज्य शासनाच्या विचाराधिन होता. 
शासन निर्णय : - 

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वे मार्ग उभारण्याच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाने ४०% सहभागा 
संदर्भात दिनांक २३ जून, २०१५ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला आहे. त्याचा तपशिल खालील 
प्रमाणे आहे. 


कळविलेली एकूण अंदाजित किंमत | देय रक्‍कम 


प्रकल्पाचे नाव प्रकल्पाची रेल्वे मंत्रालयाद्वारे | राज्य शासनाच्या सहभागाची रोखीने 


वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नवीन ब्रॉड 
गेज रेल्वेमार्ग प्रकल्प २८४ कि.मी. 


अंदाजे) रु.२५०१.०५ कोटी एकूण रु.१०००.४२ कोटी 


झासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१९/भाग-१/रेल्वे कक्ष, 


१) राज्य शासनाच्या सहभागाची रक्‍कम अर्थसंकल्पीय तरतूदीद्वारे टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध 
करुन देण्यात यावी. 
२) राज्य शासनाने प्रकल्पास ४०% आर्थिक सहभाग दिला आहे त्यात भूसंपादनाचा खर्च अंतर्भूत 
करण्यात यावा. 
३) सदर प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने त्यांच्या हिश्शाच्या रकमेची तरतूद लवकरात 
लवकर उपलब्ध करावी. 
8) सदर खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
मुख्यलेखाशिर्ष ३००१, भारतीय रेल्वे धोरण निश्चिती, संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, 
(००)८०० इतर खर्च (००) (०२) रेल्वे प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग (३००१००५४), ३२ 
अंशदाने. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभाग / वित्त विभागाच्या अनैपचारीक संदर्भ अनुक्रमे क्रमांक.१०६/१४६१, 
दिनांक ०३/०३/२०१५ व क्र.अनौसं-१२३०३०३/२०१५/व्यय-८, दिनांक ०३/०३/२०१५ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०७१४१७०००००८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Vidyadhar 
Vi dyad h ar Avinash Malegaonkar 
DN: CN = Vidyadhar Avinash 


Avinas h Malegaonkar, C = IN, S = 


Maharashtra, O = 
Government Of 

M al eg ao n kar Maharashtra, OU = Home 
Date: 2015.07.14 17:29:48 
+05'30' 


(वि. अ. मालेगांवकर) 
विशेष कार्य अधिकारी,गृह (परिवहन) विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. महालेखापाल -१ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 

2. Executive Director (Project Monitoring ), रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेल भवन, नवी 
दिल्ली-११० ००१. 

३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुंबई-४००००१. 

४. वित्त सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी (निर्माण), मध्य रेल्वे, छत्रपति शिवाजी 
टर्मिनस, मुंबई-४००००१. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः आरएलवाय-२०१५/प्र.क्र.१९/भाग-१/रेल्वे कक्ष, 


६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. बीय डी-१, गृह नवभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. वित्त विभाग, व्यय-८, बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई 
९. नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवड नस्ती, परिवहन-५, गृह विभाग. 


प्रत माहिती करिता 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज भवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४ मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. अ.मु .स. (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


